मे. सीएमसी लि. मुंबई ( आताची मे. टीसीएस fo.) यांचे 
महारोजगार वेबपोर्टलबाबतची प्रलंबित देयके व प्रकल्प पूर्ण 
झाल्यावर प्रकल्प किंमतीच्या १० टक्के उर्वरित रक्कमेचे 
देयक अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. कौविउ २०१७ / प्र.क्र. १६८ / रोस्वरो -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-२५/०९/२०१८ 

वाचा :- 
१) आयुकत, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांचे पत्र क्र. कौविरोवउसं-७/संगणक-२३७/ 

५३२८, दि. ५ जुले, २०१७, दि. १३ जुले, २०१७, दि. २७ सप्टेंबर, २०१७ व दि. १३ नोव्हेंबर, २०१७. 
२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभाग (पूर्वीचा रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग) शासन निर्णय क्रमांक 

रोस्वरो २०१० /प्र.क्र. २०८/रोस्वरो -१, दि. २९ फेब्रुवारी, २०१२ 
3) कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक रोस्वरो २०१० /प्र.क्र. २०८ (HMI) / 

रोस्वरो-१, दि. १ मार्च, २०१६ 
शासन निर्णय - 

कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयाच्या अधीनस्त ४५ रोजगार व स्वयंरोजगार 

मार्गदर्शन केंद्रामधून स्थापित करण्यात आलेल्या क्लायंट-सर्व्हर तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार मित्र प्रणालीमधून 
होणारे कामकाज त्या-त्या कार्यालयापुरते मर्यादित राहत असल्याने आणि त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेपास वाव 
असल्याने केंद्रिय पध्दतीने रिअळटाईम ऑनळाईन कामकाज करण्यासाठी केंद्रीय वेब-बेस्ड प्रणाली विकसीत 
करण्याची आवश्‍यकता भासत होती. यास्तव संचाळनाळयासाठी सर्वकष ई-प्रशासन प्रणाली प्रकल्प सन २०११ 
मध्ये हाती घेण्यात आला.निविदा प्रक्रीया राबवून रु. ४,४४,५६,८७६/- हा सर्वात कमी दर असलेल्या मे. सीएमसी 
लि. मुंबई ( आताची मे. टीसीएस fo) या संस्थेस सर्वकष ई-प्रशासन प्रणाली प्रकल्पास शासन निर्णय दि. 
२९.१२.२०१२ अन्वये शासन मान्यता देण्यात आली. या मान्यतेनुसार संचालनालय आणि मे. सीएमसी लि. मुंबई 
( आताची मे. टीसीएस लि.) यांच्या मध्ये, " Desing, Development, Integration and Managment of Web 
Based comprehensive e-Governance System" हा मास्टर सर्व्हिस अँग्रीमेंट दि. २७.४.२०१२ मध्ये करण्यात 
आला. या करारानुसार महारोजगार www.maharojgar.gov.in हे वेबपोर्टल दि. २८.३.२०१३ मध्ये विकसित करुन 
दि. २९.३. २०१३ मध्ये गो-लाईव्ह करण्यात आले. प्रकल्प डॉक्युमेंटहान व सोर्स कोडस्‌ हस्तांतरणाची कार्यवाही 
होवून सदरहू प्रकल्प पूर्णपूणे दि. ११.७.२०१६ रोजी पूर्ण झालेला आहे. दि. २७.४.२०१२ अन्वये झालेल्या 
करारानुसारटप्पेनिहाय प्रस्तूत कंपनीस रु. ३,५०,९७,६५४/- (वाढीव करासहीत ) रक्‍कम वेळोवेळी कंपनीस अदा 
करण्यात आली आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर द्यावयाची Io टक्के रक्‍कम रु. ४५,२८,७१७/- आणि प्रकल्प 
देखभाल व सहाय्याकरिताचे १२ तिमाहिपैकी अद्याप प्रलंबित असलेल्या ५ तिमाहिचे एकूण रु. ५६,६०,८९५/- असे 
एकूण रु. १,०१,८९,६१२/- (वाढीव करासहीत) कंपनीस अदा करावयाचे आहेत. 


२. सदरहू प्रकल्प पूर्ण करण्यास मे. टीसीएस लि. यांनी ६ महिने २२ दिवस vate केला आहे. हेल्पलाईन 
उशीरा सुरु केल्यामुळे प्रती पूर्ण दिवस रु. २०,०००/- प्रमाणे एकूण १५० दिवसांकरिता रु. ३०,००,०००/- 
( I4oX20,000= ३०,००,०००/-) आणि सुटीचे दिवसास रु. १०,०००/- प्रमाणे 43 दिवसाकरिता रु. ५,३०,०००/- 
( 43X40,000=4,30,000/- ) असे एकूण रु. ३५,३०,०००/- (रु. पस्तीस लाख तीस हजार फक्त) इतक्या दंडाची 
आकारणी परिगणीत केलेली आहे. तर मे. टीसीएस लि. यांनी ५ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ASH व कामकाज५५८ 
दिवस इतक्या विलंबाने केल्याने, प्रती पूर्ण दिवस रु. ५००/- प्रती व्यक्‍ती प्रमाणे एकूण ४३० दिवसांकरिता रु. ५००/- 
( 830X4ooX4=90,94,000/- ) आणि सुटीचे दिवसास रु. २५०/- प्रती व्यक्तीप्रमाणे १५८ दिवसाकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ २०१७ / प्र.क्र. १६८ / रोस्वरो -१ 


रु. २५०/- ( १५८%२५०९५न १,९७,५००/-) असे एकूण रु. १२,७२,५००/- (रु. बारा लाख बाहत्तर हजार पाचशे 
फक्‍त) इतक्या दंडाची आकारणी परिगणीत केलेली आहे आणि प्रलंबित लाईट बील रक्‍कम रु. १,९३,६५८/- (रु. 
एक लाख त्र्यात्रव हजार सहाशे ASIA फक्त) असे एकूण रु. ४९,९६, १५८ /- ( रु. एकोनपन्नास लाख शाहान्नव 
हजार UHal saa फक्त) इतकी रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रक्कम रु. ५१,९३,४५४/- ( रु. एकावन्न लाख 
SAAT हजार चारशे चोपन्न फक्त ) इतक्या रक्कमेच्या प्रदानास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती आयुक्त, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय यांनी केली आहे. त्यास अनुसरुन या शासन निर्णयान्वये 
सदरहू देयकांच्या रु. ५१,९३,४५४/- ( रु. एकावन्न OG RTA हजार चारशे चोपन्न फक्त ) इतक्या रक्कमेच्या 
प्रदानास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडए-१, २२३० कामगार व सेवायोजन, ०२, सेवायोजना सेवा, ००१ 
संचालन व प्रशासन, (०२)(०१) सेवायोजना कार्यालयात संगणित्राची पध्दती सुरु करणे, १३ कार्यालयीन खर्च 
(योजनांतर्गत) (२२३०१०९२) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ मध्ये मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४/२०१८/विनियम, दि. 24.9.209¢ व दि. 
३०.६.२०१८ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदरचा निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी आयुक्‍त, Ged विकास, रोजगार व उद्योजकता 
संचालनालय यांना "नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला " आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०९२५११५३३१३१०३ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Baban Sheshrao Mandwe 
Baban Sheshrao 9५७ ०५५५७ " 


Maharashtra, OU = Skill Development And 
M a Nn d W e Entrepreneurship Department 
Date: 2018.09.25 16:47:06 +05'30' 


(ब. ठो. मांडवे) 
शासनाचे उप सचिव 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई 

४. वित्त विभाग (व्यय-६ व विनियम) 

५. आयुक्त, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. मे. टीसीएस लि. टीसीएस हाऊस, रॅव्हेलीन स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई Yoo ००१ 

९. कार्यासन अधिकारी ( रोस्वरो -२), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती (रोस्वरो -१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


